RNI No . MAHBIL06425 / 13/ 1 / 2011 - TC 
www .dgps .maharashtra . gov . in 


Au " 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - १४ ] 


सोमवार , फेब्रुवारी २० , २०१७ / फाल्गुन १, शके १९३८ 


[ पृष्ठ १ 


असाधारण क्रमांक १४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
क्रमांक साशा/जिपपंसनि/ आरआर- ६१५ / २०१७/ शुद्धीपत्रक . - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा (निर्वाचक गण आणि निवडणूक घेणे) नियम, १९६१ 
( सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम ५) च्या कलम ९ (१) मधील तरतुदीनुसार पंचायत समिती सातारा च्या अंतिम प्रभागरचनेची अधिसूचना इकडील पत्र 
क्रमांक साशा/जिपपंसनि/ आरआर- १३६५ (९ )/ २०१६ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग एक - अ मध्ये दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१६ 
अन्वये प्रसिद्ध करणेत आलेली होती . तथापि सदर राजपत्रातील अनुसूचीच्या स्तंभ २ मध्ये " ८५- अंबवडे खु ." ऐवजी " ८५- अंबवडे बु. " असे वाचणेत 
यावे. 


अश्विन मुदगल , 
जिल्हाधिकारी , सातारा . 


सातारा , १५ फेब्रुवारी २०१७ . 


एच -९८० , भाग एक - अ ( असा .) ( पु. वि . पु.) - १४ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


